महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११७/प्र.क्र.१२३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे दिनांक १२.१०.२०१७ रोजीचे आदेशा 
2) समक्रमांकाचे दिनांक 94.09.2029 रोजीचे आदेशा 
३) राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद आदेडा क्र.जा.क्र.२०२०/ WARN /प्र.क्र./ 
आस्था /४७६३, दिनांक ३१.०३.२०२१ 


areal 


श्री.प्रभाकर संखे, कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग,औरंगाबाद खंडपीठ कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या 
पदावर दिनांक 28.90.2099 पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत होते. श्री. संखे, कक्ष अधिकारी यांचा 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दिनांक ३१.०३.२०२१ रोजी संपुष्टात आला असल्याने, संदर्भाधीन क्र. 3 येथील 
आदेशान्वये श्री. संखे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा दिनांक ०१.०४.२०२१ (म.पू) पासून प्रत्यावर्तित करण्यात 
आल्या आहेत. 
२. सदर आदेशान्वये, श्री.प्रभाकर संखे, कक्ष अधिकारी यांची प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा प्रत्यावर्तनानंतरची 
पदस्थापना कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील कक्ष अधिकाऱ्याच्या Rat पदावर करण्यात येत 
आहे. श्री.संखे, कक्ष अधिकारी यांनी तात्काळ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामध्ये रूजू व्हावे. 


३. श्री.प्रभाकर संखे, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवा दिनांक ०१.०४.२०२१ (म.पू) पासून 
प्रत्यावर्तित करण्यात आल्या आहेत. श्री.संखे, कक्ष अधिकारी यांचा दिनांक ०१.०४.२०२१ ते आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंतचा सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम १९८१ च्या 
नियम ९(१४)(एफ) नुसार व शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, दिनांक २७.०२.२००९ व ०३.०३.२०१६ मधील 
तरतुदीनुसार कौडठल्य विकास व उद्योजकता विभागाने करावी. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२१६३९४६०३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


1 DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, 
G चै] a n a n S = Maharashtra, O = Government of 


Maharashtra, OU = General Administration 


B h | mM rao G षा fav Department 


(31. FY. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.प्रभाकर संखे, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव (का.६ व का.१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११७/प्र.क्र.१२३/१४-ब 


2) 
) 
) 
) 


अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032, 

सचिव, plated विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई - ४०० ०३२ 
उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाद खंडपीठ, बचत भवन, SST कोषागार 
कार्यालयाच्यामागे, औरंगाबाद-४३१००१. 

सह/ उप सचिव (आस्थापना), कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
सह/ उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


